RNI No. MAHBIL /2009 / 31745 


Reg . No. MH /MR /South - 327 / 2013 - 15 


EFE 


ARIANAT 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप- विभाग 


वर्ष ५, अंक ५२] 


शुक्रवार, जानेवारी २४, २०१४/ माघ ४, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

FINANCE DEPARTMENT 

Specific Notification 

No. LNF - 10 . 13 /CR - 34 /W & M 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai, dated 24th January 2014 . 


Government of Maharashtra hereby notifies the sale of Maharashtra Government 
Stock (Securities ) of 10 - year tenure for an aggregate amount of Rs. 1500 .00 crore (Nominal). 
The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this Notification (called specific 
Notification ) as also the terms and conditions specified in the General Notification 
No . LNF . 10 . 06 /CR -53 /W & M , dated 20th July 2007 of Government of Maharashtra . 


1. Object of the Loan . — i) The Proceeds of the loans will be utilised for financing capital expenditure 
in connection with the development programmes of the Government of Maharashtra . 


(ii) The consent of CentralGovernment has been obtained to the floatation of this Loan as required 
by Article 293 ( 3) of the Constitution of India . 


2 . Method of Issue . — Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India , Mumbai 
Office (PDO ) Fort, Mumbai 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6 . 1 of the 
General Notification No. LNF. 10 .06 /CR -53 /W & M , dated 20th July 2007 at a coupon rate to be determined 
by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats. 


3 . Allotment to Non -competitive Bidders. — The Government Stock upto 10 % of the notified amount 
of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the 
notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non -competitive Bidding Facility in the 
Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure - II). 

4 . Place and Date of Auction . — The auction will be conducted by the Reserve Bank of India , at its 


ATT TA (H .3.fa .)— 848 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग , जानेवारी २४, २०१४/ माघ ४ , शके १९३५ 


Mumbai Office , Fort, Mumbai 400 001 on 29th January 2014 . Bids for the auction should be submitted in 
electronic format, on the Reserve Bank of India core Banking Solution ( E -Kuber ) System as stated below 
on 29th January 2014 . 


(a ) The competitive bids shallbe submitted electronically on the Reserve Bank of India core Banking 
Solution (E -Kuber ) System between 10 .30 a .m . and 12 .00 p . m . 


(6 ) The non - competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India core 
Banking Solution ( E -Kuber ) System between 10 .30 a .m . and 11.30 a .m . 

5 . Result of the Auction . The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank 
of India on its website on the same day . The payment by successful bidders will be on 30th January 
2014 . 


6 . Method of Payment. — Successful bidders will make payments on 30th January 2014 . before 
close of banking hours by means ofcash , Bankers Cheque / Pay Order, Demand Draft payable at Reserve 
Bank of India , Mumbai or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India , Mumbai (Fort ), 
Mumbai. 


7 . Tenure. — The Stock will be of ten year tenure . The tenure of the Stock will commence on 
30th January 2014 . 


8 . Date of Repayment. — The Loan will be repaid at par on 30th January 2024 . 


9 . Rate of Interest. — The cut -off yield determined at the auction will be the coupon rate per cent per 
annum on the Stock sold at the auction . The interest will be paid on July 30 and January 30 . 


10 . Eligibility of Securities . — The investment in the Government Stock will be reckoned 
as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory 
Liquidity Ratio (SLR ) under section 24 of the Banking Regulation Act , 1949. The stock will qualify for the 
ready forward facility . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . KSHATRAPATI SHIVAJI, 


Principal Secretary (Expenditure ) to the 
Government ofMaharashtra , 

Finance Department. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग , जानेवारी २४ , २०१४/माघ ४, शके १९३५ 


Revised Scheme for Non -competitive Bidding Facility in the Auctions of State 

Government Securities (Annex .- II of the General Notification ) 


1 . Objective. — With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government 
securities , it is proposed to allow participation of eligible individuals and institutions on “ non -competitive” 
basis in the auctions of State Government securities. Accordingly non -competitive bids upto 10 per cent 
of the notified amount will be accepted in the auctions of State Government securities . The reserved 
amount will be within the notified amount. 


2 . Eligibility . — Participation on a non -competitive basis in the auction of State Government securities 
will be open to investors who satisfy the following : 


(i) Do not maintain current account (CA ) or Subsidiary General Ledger ( SGL) account with the 
Reserve Bank of India. 


Exceptions : Regional Rural Bank (RRBs) and Co -operative Banks shall be covered 
under this Scheme in view of their statutory obligations. 


(ii) Make a single bid for an amount not more than 1 per cent of notified amount (face value) per 
auction . 


(iii ) Submit their bid through any one bank or PD offering this scheme. 


Exceptions : Regional Rural Bank (RRBs) and Co- operative Banks that maintain SGL 
account and current account with Reserve Bank of India shall be eligible to submit their 
non - competitive bids directly . 


3 . Coverage . — Subject to condition mentioned above , participation on “ non -competitive” basis is open 
to any person including firm , companies , corporate bodies, institutions, provident funds, and any other 
entity as may be prescribed by RBI. Theminimum amount for bidding will be Rs. 10 ,000 ( face value ) and 
thereafter in multiples in Rs. 10 ,000 as hitherto for investment in State Government securities . 


4 . Other Operational Guidelines . — ( 1) It will not be mandatory for the retail investor to maintain 
a Gilt Account under Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL facility ) with thebank or PD through 
whom they wish to participate . However , an investor can make only a single bid under scheme. An 
undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on 
record by the bank or PD . 


( 2 ) Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a 
single consolidated non -competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the 
Negotiated Dealing System (NDS). Except in extraordinary circumstances such as general failure of 
the NDS system , non -competitive bid in physical form will not be accepted . 


( 3 ) Allotment under the non -competitive segment to the bank or PD will be at the weighted 
average rate of yield / price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding . 
The securities will be issued to the Bank or PD against payment on the date of issue irrespective of 
whether the Bank or PD has received payment from their clients . 


(4 ) In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount ( i.e . 10 per cent of 
notified amount ), pro rata allotment would be made . In case of partial allotments, it will be the 
responsibility of the bank or PD to approximately to allocate securities to their client in a transparent 
manner . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग , जानेवारी २४, २०१४ / माघ ४, शके १९३५ 


(5 ) In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be 
taken to competitive portion of the notified amount. 


(6 ) Security would be used only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL , 
account ofthe CSGL account of the bank or PD as indicated by them . The facility for affording credit to 
the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents . 
Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non -competitive 
bids the amounts (face value ) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in 
physical form from themain SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently . 


(7 ) It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients . 
Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within 
five working days from the date of issue . 


(8 ) The bank or PD can recover upto six paise per Rs. 100 as brokerage/commission /service charges 
for rendering this service to their clients. However , such costmay be recover and accounted for separately 
from the clients and should not be built into the prices. In case the transfer of securities is effected 
subsequent to the issue date of the security , the consideration amount payable by the client to the bank 
or PD would also include accrued interest from the date of issue. 


(9 ) Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities , accrued interest 
wherever applicable and brokerage /commission /service charges may be worked out by the bank of PD 
as per agreement with the clients. It may be noted that no other costs such as funding costs should be 
built into the prices or recovered from the clients . 


( 10 ) Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the 
Schemes to the Reserve Bank of India (Bank ) as may be called for from time to time within the time 
frame prescribed by the Bank . 


5 . Review ofthe Scheme . — The aforesaid guideline are subject to review by the bank and accordingly , 
if and when considered necessary , the Schemewill be modified in consultation with the State Governments . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -मध्य उप विभाग , जानेवारी २४ , २०१४/ माघ ४, शके १९३५ 


महाराष्ट्र शासन 

वित्त विभाग 

विनिर्दिष्ट अधिसूचना 

क्रमांक एलएनएफ . १० . १३/ सीआर- ३४ / अर्थोपाय 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी २०१४ 


महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या १० वर्षे मुदतीच्या एकूण रुपये १५००. ०० कोटींच्या रोखे विक्रीची सूचना देत 
आहे. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्य शासनाच्या 
क्र . एलएनएफ. १० .०६/ प्र.क्र . ५३/ अर्थोपाय, दिनांक २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व 
वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटीचे अधीन राहील . 


१. कर्जाचा उद्देश . - ( एक ) कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या 
भांडवली खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल . 


( दोन ) भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३( ३ ) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाचे अनुमती घेण्यात आली आहे . 


२. कार्यप्रणाली. - शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक २० जुलै २००७ 
च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र . एलएनएफ . १०.०६/ प्र.क्र . ५३/ अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या 
कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल . 

___ ३. अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान. - राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ . १० . ०६ / प्र.क्र . ५३ / 
अर्थोपाय , दिनांक २० जुलै २००७ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन 
कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थांत्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल . मात्र एका 
गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल . 

४. लिलावाचा दिनांक व ठिकाण. - भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २९ जानेवारी २०१४ रोजी त्यांच्या फोर्ट , मुंबई 
येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल . लिलावाचे बिडस् दिनांक २९ जानेवारी २०१४ रोजी खालीलप्रमाणे 
संगणकीय प्रणालीनुसार , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई-कुबेर ) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात 
यावेत : 


( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई- कुबेर ) 
सिस्टीमनुसार सकाळी १०. ३० ते दुपारी १२. ०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत . 

( ब ) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई- कुबेर ) 
सिस्टीमनुसार सकाळी १० . ३० ते ११ . ३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत . 


५ . लिलावाचा निकाल. - - लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक , मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी 
प्रसिद्ध करण्यात येईल . यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी करण्यात येईल . 

६. अधिदानाची कार्यपद्धती.---- यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , 
फोर्ट , मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने , बँकर्स धनादेश/ प्रदान आदेश , डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , 
मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल . 

७. कर्जरोख्याचा कालावधी . - कर्जरोख्याचा कालावधी दहा वर्षांचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक 
३० जानेवारी २०१४ रोजीपासून सुरू होईल . 


भाग एक ( म. उ.वि .) - ९ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग , जानेवारी २४, २०१४ / माघ ४ , शके १९३५ 


८ . परतफेडीचा दिनांक . - - दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल . 


९. व्याजाचा दर. - अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा 
एवढा असेल . व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक ३० जुलै आणि ३० जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल . 


१०. कर्जरोख्याची पात्रता. - शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम , १९४९ खालील 
कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर ( SLR ) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल . सदर कर्जरोखे हे 
पुनः विक्री- खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . क्षत्रपती शिवाजी, 
शासनाचे प्रधान सचिव ( व्यय ) , 

वित्त विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -मध्य उप विभाग , जानेवारी २४ , २०१४/ माघ ४, शके १९३५ 


जोडपत्र दोन 
राज्य शासनाच्या कर्जरोख्यांच्या लिलावांमधील अस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना 
एक . उद्दिष्ट 

अधिकाधिक लोकांच्या सहभागास आणि शासकीय कर्जरोखे किरकोळ स्वरूपात धारण करण्यास उत्तेजन देण्याच्या 
हेतूने , राज्य शासकीय कर्जरोख्यांच्या लिलावांमध्ये अस्पर्धात्मक तत्त्वावरील सहभागास परवानगी देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 
त्यानुसार , राज्य शासकीय कर्जरोख्यांच्या लिलावांमध्ये अधिसूचित रकमेच्या 

कीय कर्जरोख्यांच्या लिलावांमध्ये अधिसचित रकमेच्या १० टक्क्यांपर्यंतच्या अस्पर्धात्मक बोली 
स्वीकारण्यात येतील . अधिसूचित रकमेत राखीव रकमेचा अंतर्भाव असेल . 
दोन . पात्रता 

राज्य शासकीय कर्जरोख्यांच्या लिलावांमधील अस्पर्धात्मक तत्त्वावरील सहभाग हा , पुढील पूर्तता करणाऱ्या 
गुंतवणुकदारांसाठी खुला असेल : 

( एक ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे चालू लेखा किंवा दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा न ठेवणे. 

अपवाद : प्रादेशिक ग्रामीण बँका ( आर आर बी ) आणि सहकारी बँका यांना, त्यांची सांविधिक आबंधने लक्षात घेता , 
योजनेखाली अंतर्भूत करण्यात येईल . 

( दोन ) प्रत्येक लिलावासाठी अधिसूचित केलेल्या रकमेच्या ( दर्शनी मूल्याच्या ) १ टक्क्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
रकमेची एकच बोली बोलणे . 

__ (तीन ) ही योजना देऊ करणाऱ्या कोणत्याही एका बँकेमार्फत किंवा प्राथमिक विक्रेत्यामार्फत आपली बोली सादर 
करणे . 

अपवाद : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा आणि चालू लेखा ठेवणाऱ्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका 
आणि सहकारी बँका आपल्या अस्पर्धात्मक बोल्या थेट सादर करण्यास पात्र असतील . 
तीन. व्याप्ती 
___ वर नमूद केलेल्या शर्तीच्या अधीन, अस्पर्धात्मक तत्त्वावरील सहभाग, भागीदारी संस्था, कंपन्या , निगम निकाय, संस्था , 
भविष्यनिर्वाह निधी, विश्वस्त मंडळे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून विहित करण्यात येतील. अशा इतर कोणत्याही संस्था 
यांसह कोणत्याही व्यक्तीसाठी खुला असेल. राज्य शासनाच्या कर्जरोख्यांतील गुंतवणुकीसाठी बोलीची कमीत कमी रक्कम 
ही रुपये १० , ००० ( दर्शनी मूल्य ) इतकी असेल आणि त्यानंतर , रुपये १० , ००० च्या पटीत असेल . 
चार. इतर आर्थिक व्यवहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे 

१. ज्या बँका किंवा प्राथमिक विक्रेता यांच्यामार्फत यात सहभागी होण्याची ज्यांना इच्छा असेल , अशा किरकोळ 
गुंतवणुकदारांना त्यांचा अशा बँकेत किंवा प्राथमिक विक्रेत्याकडे घटक दुय्यम सर्वसाधारण खातेवहीखालील ( सी एस जी एल 
सुविधा ) “ गिल्ट ( उत्तम ) लेखा ” असणे अनिवार्य / बंधनकारक नसेल . तथापि , या योजनेखाली गुंतवणुकदार केवळ एक बोली 
लावू शकेल. गुंतवणुकदार केवळ एकच बोली लावील अशा आशयाचे त्यांच्याकडून वचनपत्र घेऊन बँकेला किंवा प्राथमिक 
विक्रेत्याला (पीडी) त्याची नोंद ठेवावी लागेल . 

२. प्रत्येक बँकेस किंवा प्राथमिक विक्रेत्यास ( P. D.) त्यांच्या प्रती नियोक्त्यांकडून / संविधायीकडून ( कॉन्स्टीट्यूएन्टस ) 
मिळालेल्या पक्क्या मागणीवरून एन डी एस मार्फत अर्जनिहाय बोली सादर करता येईल. इतरांकडून आलेल्या , ( प्रतिनियोक्ता 
नसलेली व्यक्ती) पक्क्या मागण्या वैयक्तिक अर्जाच्या नमुन्यात लोक ऋण कार्यालयात ( पी डी ओ) सादर करता येतील. प्रत्यक्ष 
अर्ज म्हणजे, सर्व ग्राहकांच्या एकूण रकमेची मिळून केवळ एकच बोली असेल प्रत्येक ग्राहकाचे नाव व रक्कम इत्यादीसारखा 
वैयक्तिक तपशील बोलीच्या जोडपत्रात नमूद करण्यात येईल. 

३. अस्पर्धात्मक क्षेत्राखाली बँक किंवा प्राथमिक विक्रेत्यांना करावयाचे वाटप हे प्राप्ती/किमतीच्या मूल्यांकित सरासरी 
दराने करण्यात येईल आणि हा दर स्पर्धात्मक बोलीच्या आधारे करण्यात आलेल्या लिलावातून ठरविण्यात येईल . रोखे विक्रीस 
काढण्याच्या दिनांकास त्याबाबतची रक्कम प्रदान केल्यावर बँकेला किंवा प्राथमिक विक्रेत्याला रोखे देण्यात येतील. मग त्यांच्या 
ग्राहकांकडून त्या बँकेला किंवा प्राथमिक विक्रेत्याला रक्कम मिळालेली असो किंवा नसो . 


चनपत्र 


chic 


याप्य 


बाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग , जानेवारी २४ , २०१४/ माघ ४ , शके १९३५ 


४ . बोलीची एकण रक्कम राखीव रकमेपेक्षा (म्हणजेच अधिसचीत रकमेच्या १० टक्के ) अधिक असेल तर , यथाप्रमाणे 
वाटप करण्यात येईल. अंशतः वाटपाच्या बाबतीत , आपल्या ग्राहकांना पारदर्शी पद्धतीने कर्ज रोख्यांचे योग्यरित्या वाटप 
करण्याची जबाबदारी बँक किंवा लोक ऋण कार्यालयाची असेल. 

५ . बोलीची एकूण रक्कम राखीव रकमेपेक्षा कमी असल्यास ही तूट अधिसूचित रकमेच्या स्पर्धात्मक बोलीच्या भागात 
धरण्यात येईल . 

६. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे केवळ दुय्यम सर्वसाधारण खातेवहीच्या स्वरूपात रोखे काढण्यात येतील . भारतीय रिझर्व्ह 
बँकेने किंवा लोक ऋण कार्यालयाने नमूद केल्याप्रमाणे एकतर बँकेच्या मुख्य दुय्यम सर्वसाधारण खातेवहीत किंवा सांविधिक 
दुय्यम सर्वसाधारण खातेवहीत रक्कम जमा करील. मुख्य दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेख्यात रक्कम जमा करण्याच्या 
सुविधेचे एकमात्र प्रयोजन हे, जे त्यांचे प्रतिनियोक्ते सांविधायी नसतील अशा गुंतवणुकदारांना सेवा देणे असेल . त्यामुळे बँकेला 
किंवा लोक ऋण कार्यालयाला अस्पर्धात्मक बोली लावण्यापूर्वी त्यांच्या दुय्यम सर्वसाधारण खातेवहीत जमा करावयाची व 
घटक दुय्यम सर्वसाधारण खातेवहीत जमा करावयाची रक्कम (दर्शनी मूल्य ) स्पष्ट नमूद करावे लागेल, मुख्य दुय्यम 
सर्वसाधारण खातेवहीच्या खात्यामधून प्रत्यक्ष स्वरूपात रक्कम देणे हे, नंतर गुंतवणुकदाराने सांगितल्यावरून अनुज्ञेय असेल . 

७. रोखे त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी बँकेवर किंवा लोक ऋण कार्यालयाची असेल . असाधारण 
परिस्थिती वगळता, ग्राहकांना रोखे हस्तांतरित करण्याचे काम ते काढण्यात आल्याच्या दिनांकापासून कामाच्या ५ दिवसांच्या 
आत करण्यात येईल . 

८. बँकेला किंवा प्राथमिक विक्रेत्याला त्यांच्या ग्राहकांना ही सेवा देण्यासाठी १०० रुपयांस ६ पैसे या दराने दलाली/ 
कमिशन/ सेवा आकार आकारता येईल. तथापि , अशी रक्कम ग्राहकांकडून स्वतंत्रपणे वसूल करण्यात येईल आणि ती स्वतंत्र 
खात्यात ठेवण्यात येईल ; आणि तिचा रोख्याच्या किंमतीत समावेश करता येणार नाही. जर रोख्यांचे हस्तांतरण हे रोखे 
विक्रीला काढल्याच्या दिनांकानंतर करण्यात आल्यास , ग्राहकांकडून बँकेला किंवा प्राथमिक विक्रेत्याला देय असलेली 
प्रतिफलाच्या रकमेत रोखे काढल्याच्या दिनांकापासूनचे उपर्जित व्याजदेखील समाविष्ट असेल . 

९. ग्राहकांकडून रोख्याचे मूल्य , जेथे लागू असेल, तेथे त्यावरील उपर्जित व्याज आणि दलाली/ कमिशन/ सेवा आकार 
यांची रक्कम आकारण्यासाठीची पद्धत ही , बँकेने किंवा प्राथमिक विक्रेत्याने ग्राहकाशी केलेल्या करारानुसार तयार करण्यात 
येईल . अन्य कोणत्याही किंमतीचा जसे , आलेला खर्च वगैरेचा किमतीत समावेश करू नये किंवा तो ग्राहकांकडून वसूल 
करण्यात येऊ नये . 


यात 


१० . बँकांना किंवा प्राथमिक विक्रेत्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी मागवील त्याप्रमाणे या योजनेखालील 
व्यवहारासंबंधातील माहिती , बँकेने ठरवून दिलेल्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक असेल . 


पाच. योजनेचा आढावा 


उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वांचा बँकेला आढावा घेता येईल आणि तद्नुसार , ज्या ज्या वेळी आवश्यक असेल त्या त्या वेळी , 
राज्य शासनाशी विचारविनिमय करून या योजनेत फेरबदल करण्यात येतील . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 

STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


